महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२२/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २० फेब्रुवारी, २०२३ 


SIR आदेठा 


विधानपरिषद पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक तसेच विधानसभा सदस्यांच्या रिक्‍त झालेल्या 
जागेच्या संभाव्य पोटनिवडणूका करीता मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) साठी काही सहायक कक्ष अधिकारी यांची आवश्‍यकता आहे. 
त्याकरीता मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद केलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या सेवा निवडणूक 
शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग यांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार त्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-६ मध्ये नमूद केल्यानुसार सामान्य 
प्रशासन विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ सहायक कक्ष पदनाम सध्याचा विभाग बदली नंतरच्या 
क्र. | श्रीमती अधिकारी पदस्थापनेचा 
विभाग 
1१ २ ३ 1 ae षु & 
i श्री दे.को.झाटे सहायक कक्ष अधिकारी । वित्त विभाग सामान्य प्रशासन 
विभाग 


२. श्री झाटे, सहायक कक्ष अधिकारी यांना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन 
विभाग (कार्यासन क्रमांक ३३) (निवडणूक शाखा) येथील कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागात 
रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्यात यावे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२०१७५०४७०२०७ असा आहे. सदर 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
Al TRATION DEPARTMENT, 
रॉ 62086e8da42b80. 


80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 d6 


F8ACA2F592B0E3DB67D5 


BABURAO MANE =z 


Di 


(वि. oT. AT) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


4 +05'30" 


प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (वित्त विभागामार्फत) 


Code=400032, st=Maharas! 


htra, 


19F7D78 
}6B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२२/१४-अ 


प्रत, 


4 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 
मंत्रालय मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

सह/उप सचिव (आस्थापन), वित्त विभाग, मंत्रालय 

उप सचिव/अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-३३) 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-33). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


